साल्मन माशाचा परतीचा 


प्रवास 


लेखक: फ्रेड फ्लेगर चित्रे: अरनॉल्ड लोबेल 









साल्मन माशाचा परतीचा 


प्रवास 
मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 





सकाळ झाली. 
सूर्योदय झाला. 
अकृ छोटे छोटे मासे पाहायला आला. 






यज > अ... 24. ह क्ट 
क त य 





हे साल्मन मासे आहेत. पण अकला साल्मन खायची इच्छा नव्हती 
ते कधीतरी मोठे होतील. ते किती सुंदर छोटेसे असतात! 
तेव्हा ते खाण्यायोग्य होतील. अकुला त्यांना फक्त बघत बसायला आवडते. 





अकुने एका माणसाला साल्मन पकडत असताना 
पाहिले. 
तो प्रत्येक माशावर एक लेबल लावत होता. 


आणि मग मासा पुन्हा पाण्यात सोडत होता. 


“तुम्ही साल्मनवर लेबल का लावताय?” अकुने 
विचारले. 


“मला साल्मनबद्दल जास्त माहिती हवीय,” तो 
माणूस म्हणाला. 


“ते कुठेकुठे जातात आणि पुन्हा इथे परततात 
तेव्हा किती मोठे झालेले असतात, हे शोधायचंय 
मला. जेव्हा लोक लेबल लावलेला मासा पकडतील 
तेव्हा ते मला पत्र लिहिन कळवतील. मासा कुठे 
सापडला हे कळल्यावर तो कुठे कुठे प्रवास करतो 
याची माहिती मिळेल मला.” 





त्या माणसाने माशाला लेबल कसे 
लावतात, ते अकुला दाखवले. 
अकुसाठी त्याने एका छोट्याशा 
साल्मनवर एक लेबल लावले. 


“हे लाल लेबल,” तो माणूस म्हणाला, 
“आता लाल त्रेबल असलेला हा मासा 
तुझा आहे. हा परतेल तेव्हा तुला या 
लेबलवरून त्याची ओळख पटेल.” 


“मी या साल्मनला लात नेबळ अशीच 
हाक मारीन,” अकु म्हणाला. 


“कधीतरी हा लाल लेबल मोठा होईल. 
मग तो दूरवर निघून जाईल.” 





“मग तो परतेल. 
माहितीय मला. 
मी वाट पाहीन त्याची.” 





आता साल्मन मोठे झाले आहेत. 
ते निघून जाण्याची वेळ आल्री आहे. | 
ते घरापासून खूप दूर जात आहेत. 

लाल लेबलसुद्धा या माशांमध्ये आहे. 

वेगवान प्रवाह त्यांना नदीच्या 

खालच्या अंगाला जाण्यास मदत 

करतो. 





आता ते नदीच्या खात्रच्या अंगाकडे गेले. इथे पाणी खाली पडते 

छोट्या साल्मनना कुणीच अडवू शकत नाहीत. आणि त्याला खूप वेग असतो. 

लाल लेबललासुद्धा कुणी अडवू शकत नाहीत. पण खात्री पडणाऱ्या पाण्यातही मासे पोहतात. 
लाल लेबलुसुद्धा त्यांच्यासोबत पोहतो. 








* 





आळते - । । पा 
- ११५५५७४ 


>... ह...” 0:4४ क. क 
रव्नाड........*4 १ रश /, 
क रक क 
क ऱ्य 
“> यक... १४ टगे '>_ “ 


/* > 


-्“्च्यी वा र 


मी कळ. ह, जं "९. )* ५ ४» 
कित्येक आठवडे लोटले. ते सगळे नदीच्या खालच्या अंगाला 
लाल लेबल आता घरापासून खूप खूप जातात. 
दूरवर गेला आहे. ते पोहता पोहताच खातात. 
आता तो इतर बऱ्याच माशांसोबत लाल लेबलसुद्धा खालच्या अंगाला 


आहे. जाता जाता पोट भरून खातो. 















कल : 


पक्ष्यांपासून सांभाळून राहा! 

पक्षी छोट्या माशांना पकडू पाहातात. 
त्यांना साल्मनला खायचे असते. 

ते लाल लेबललासुद्धा खाऊ शकतात. 

या पक्ष्याला एक छोटासा मासा 
मिळाला. 

पण लाल लेबल वेळेवर निसटला तिथून. 
तो वेगाने पोहत दूर निघून गेला. 





शेवटी साल्मन मासे समुद्रात पोहोचतात. 
ते समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचा आणि 
लाटांचा अनुभव घेतात. 


ते खूप उड्या मारतात. 
लाल लेबलसुद्धा उड्या मारतो. 


आता ते खाऊ लागतात. 


काही आहे. 


लाल लेबलने एवठे अन्न 
पाहिले नाही. 


खूप का 
९२ 


तिथे खायला 


न्न आजवर कधीच 


लाल लेबल जे काही पकडतो ते सगळं 


तिथे आणखी छान छान गोष्टी आहेत. 
खाऊन टाकतो. 


त्याची क्षमता अफाट आहे. 





खाऊन तो लवकर मोठा होतो. 


पण जरा बाहेर तरी बघ, लाल लेबल! 


भरपूर खाऊन 





तो बघ मोठा मासा! 
तो तल्राल लेबलचा पाठलाग करतो. 
लाल लेबल शक्य तितक्‍या वेगाने पोहतो. 
लाल लेबल स्वत:ला वाचवू शकतो का? 





वाचवले त्याने स्वत:ला! 

थोडक्यात वाचला. 

लाल लेबल यावेळी तरी सुरक्षित राहिला. 
पण यापुढे त्याने सावध राहायला हवे. 


पाण्यात मोठे मासे खूप आहेत. 
त्यांना छोट्या साल्मन माशांना 
खायचे असते. 





चार वर्षे सरतात. 
लाल लेबल मोठा झाला आहे. 
आता तो खूप मोठा साल्मन मासा 
आहे. 

आता तो सर्व प्रकारचे खाद्य खातो. 


तो सतत खात असतो. 

आता तो मोठा आणि बळकट झाला 
आहे. 

आता तो छोटे मासेसुद्धा खातो. 





आणि मग एक दिवस 

लाल लेबल खाणे बंद करतो. 

आता तो पुन्हा नदीकडे जाऊ लागतो. 
फार पूर्वी सोडून आलेल्या नदीकडे. 


तिथे पोहोचण्यासाठी तो दिवसरात्र पोहतो. 
तो इतर साल्मनसोबत पोहतो. 
ते सगळे पुन्हा नदीकडे जात आहेत. 





ते पुन्हा मोठ्या नदीत पोहोचतात. 
लाल लेबल आणि इतर मासे 
पाण्याबाहेर झेप घेतात. 

नदीतील पाण्याचा अनुभव घेताच ते 
आनंदाने सारख्या उड्या मारू 
लागतात. 

याच मार्गाने लाल लेबलला पुढे 
जायचे आहे. 

त्याला खूप दूर जायचे आहे, नदीच्या 
वरच्या अंगाला. 

त्याला त्या छोट्याशा डबक्यात 
जायचे आहे, जिथे तो जन्मला होता. 





तो झोपण्यासाठीसुद्धा थांबत नाही. 

आता सगळे साल्मन नदीत पोहोचले आहेत. तो पोहतच राहातो, पोहतच राहातो. 

लाल लेबल शक्य तितक्‍या वेगाने पोहतो. त्याला खूप दूरचा पल्ला गाठायचा आहे. 

तो खाण्यासाठीसुद्धा थांबत नाही. त्याला शक्य तितक्‍या वेगाने पोहावे लागेल. 





त्याला काही खाण्यासारखे दिसते. 
कदाचित छोटासा मासा. 

तो दिसायलासुद्धा मस्त आहे. 
लाल लेबल त्याच्याजवळ जातो. 
पण नाही - 

त्याला यावेळी काही खावेसे वाटत 
नाही. 

त्याच्याकडे खाण्यासाठी वेळ नाही. 
त्याला नदीच्या वरच्या अंगाला 
जायचे आहे. 


आता काय करणार लाल लेबल? 


(८. 
0 
(2१ 
[07८ 
रि 
ल 
र्ट 
6 
टि 
[ठ 
(2 
ष्ट 
[र 


जि 
ह ७ 
० ह टि 
$ लिपि 





त्याला नदीच्या वरच्या अंगाला जायचे 


आहे. 


टि 
[छठ 
रि 
शि 
झि 
[५ 
टि 
0८ 
टि 
ष्र 
ति 
ष्ट 
्ि 
टि 
5 
टि 


पण जाळ्यातून सुटायचे कसे? 





सळ क ह. 
$. की % 


क वि 
गी 0 आ. हू. त क हॉ 
. त १ हि चि ने र 
गि '. बी... गि शॉ ही गि 
क्य चू ढ श् क न्य 
ह क गै कि भ ९८५५ रडा श्र च्या [य च्य च क्क की २... 
श्री वि १. आ. डी. बही | १ शर का का शि क ळर. वा 
ता वि य क 
त र क्क ० ११. १ /१1*- म्या > र” स 'आहहया- क कक. -'श 
": “४ क), ८... ">>>. > ी “2 74.2 ती. 
.. १ ब वी ची ऱ्ळ गक 
 े 
जी 


तो उडी मारतो! 
तो शक्य तितकी उंच झेप घेतो. 

आणि मग तो जाळ्यातून बाहेर निसटतो. 
पुन्हा नदीत जातो. 

आता तो स्वतंत्र आहे. 

तो नदीच्या वरच्या अंगाला जाऊ शकतो. 


खूप दिवसांनी तो एका मोठ्या 
भिंतीसमोर पोहोचतो. 


ही भिंत नदीच्या चारही बांजुंना आहे. 





लाल लेबल पुन्हा उडी मारतो. 

तो उंच उडी मारतो. 

पण भिंत खूपच उंच आहे. 

तो भिंतीवरून पत्रिकडे कसा जाऊ शकेत्र? 
त्याला ती भिंत पार करावीच लागेल. 


लाल लेबल पोहत कोपऱ्यातील पायऱ्यांकडे 
येतो. 

तो तिथे पाण्याच्या वेगवान प्रवाहाचा अंदाज 
घेतो. 

तो पुन्हा उडी मारतो. 

तो पाण्याच्या बाहेर उंच उडी मारतो. 

इतर मासेसुद्धा उड्या मारतात. 

मोठी भिंत पार करण्याचा हाच एकमेव 
मार्ग आहे. 

साल्मनला नदीच्या वरच्या अंगाला 
जाण्यात मदत होण्यासाठीच माणसांनी या 
पायऱ्या बनवल्या आहेत. 

लाल लेबल पुन्हा पुन्हा उड्या मारतो. 
प्रत्येक उडी त्याला आणखी वर नेते. 
एवढ्या उड्या मारणे हे कठोर मेहनतीचे 
काम आहे. 





पण लाल लेबल थांबत नाही. 


त्याला मोठी भिंत पार करून नदीच्या 
वरच्या अंगाला जावेच लागेल. 





आता तो पाण्यात विश्रांती घेणार. 


शेवटी तो भिंतीच्या वर पोहोचतो. पण फार काळ नाही. 


तो वरच्या पाण्यात पडतो. लवकरच तो पन्हा पठे जाणार - 
बरे बरे 
एवढ्या उड्या मारणे हे कष्टाचे काम होते. नठीच्या वरच्या अंगाकडे. 





लाल लेबल खूप वेळ पोहतो. 

तो खात नाही, झोपत नाही. 

आता नदी लहान झाली आहे. 

पण पाणी वेगाने वाहात आहे. 

इथे नेहमीच काहीतरी धोका असतो. 
यावेळी तिथे एक भुकेले अस्वल आहे. 
बघा, ते लाल लरेबनला पकडायचा प्रयत्न 
करते. पण त्याच्या धारदार नख्यांमधून 
तो निसटतो. 

लाल लेबल पुढे जातो - 





पुढे नदी आणखी अरुंद आहे. 
पण तिचा प्रवाह वेगाने वाहात आहे. 

सावध राहा, लाल लेबल! त्यांना साल्मन खाण्याची इच्छा आहे. 
तिथे स्थानिक इंडियन लोकांकडे पण लाल लेबल वेळेवर उडी मारून 
लांब, टोकदार काठया आहेत. निसटतो. 





तो खूप वेगाने पोहू लागतो. 


आता फार वेळ उरला नाही त्याच्याकडे. त्याला 
लवकरात लवकर तिथे पोहोचायला हवे. तो सतत पोहत राहातो. 


शक्य तितक्‍या वेगाने 


तो एका छोट्याशा झऱ्यावर उडी घेतो. तो वेगाने उंच टेकड्यांवर चढतो. 





आता लाल लेबल आपल्या घरानजिक 
आहे. 

त्याचे घर झऱ्याच्या थेट वरच्या अंगाला 
आहे. तिथेच त्याचा जन्म झाला होता. 
तो उडी मारतो. 

पण पुन्हा खाल्ली पडतो. 

तो झऱ्याच्या वरच्या अंगाला उडी मारू 
शकेल का? 

तो पुन्हा उडी मारतो. 

यावेळी तो उंच उडी मारतो. 

तो उंच उंच जातो. 

पण तो वरच्या अंगाला पोहोचत नाही. 
तो पुन्हा खात्री पडतो. 





आणि आता एक शेवटची मोठ्ठी उडी! 
उंच - आणखी उंच - 


बघा त्या उडीकडे! 
लाल लेबल यशस्वी झाला. 


आता तो झर्‍्याच्या वरच्या अंगाला आहे. 


0७ टके...“ अँ शी 
9 | 
्ि 


लि ग 
272. 7:"*%/ 


:-2.. 2५४७०. ९०८७४८४ श 


७, * 3“ व ९, “आ "1 श्र 
य 3 आह. 1.10 168 कि 
क. ७ ओर 1. भ्र $$ ऱ्र् - ४५७०७०८” ४ "> 4४१; । त (, 4» श्‌, 2-५ 99” 
५४.) ह |, ह भा ल बै शो > .*र 9 न र” ल ०15 य 9 की 
भ >. शी. > ती प, 


ह वी 





सरतेशेवटी लाल लेबल घरी पोहोचतो. तो अंडी घालण्यासाठी घरी परतल्रा आहे. 
नदीच्या तळाशी असलेल्या भोकांमध्ये तो 


अंडी घालणार आहे. 
आपल्या शेपटीच्या मदतीने तो भोके बनवतो. 


कधी तो इथे एक छोटासा मासा होता. 
आणि आता तो एक मोठा साल्मन आहे. 


पण बघा, इथे परत अकु हजर आहे. 

तो नदीत मासे पकडायला आला आहे. 
त्याच्यासोबत त्याची छोटी बहीण आहे. 
लाल लेबलला पाहून अकुला आनंद होतो. 
तो आपल्या बहिणीला म्हणतो, 


“बघ, माझा मासा परत आलाय. मी लहान 
होतो तुझ्याएवढा, तेव्हा एका माणसाने या 
माशावर लाल लेबल लावलं, माझ्यासाठी. 
आणि आता तो पुन्हा घरी आलाय. मी त्या 
माणसाला लिहून कळवतो. 





मी त्याला कळवतो की लाल लेबल 
घरी परतलाय, अंडी घालण्यासाठी.” 


समास 





आता लाल लेबल खूप थकला आहे. 
त्याच्यात पोहण्याचीही ताकद उरली नाही. 


त्याच्यात खाण्याचीही ताकद उरली नाही. 

अकु आणि त्याची बहीण त्याला विश्रांती घेताना बघतात. 
तो आता म्हातारा झाला आहे आणि त्याचे काम पूर्ण झाले 
आहे. 


